I 
परिविक्षाधीन पोलीस उप अधीक्षक / सहाय्यक 
पोलीस आयकत या पदावरनियुक्ती. ____ 

महाराष्ट्र शासन 

गृह विभाग. 

शासन निर्णय क्र. रापोसे १४०८/प्र.क्र.५७५/पोल-१अ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. दिनाक: २० एप्रिल, २००९. 


© \QUOAR.RIGRCR 575.087१९॥ of 5 


वाचा: ९) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग पत्र क्रमाक १४७७ (२)/२००४/चोदा-अ,द.२ढ सप्टेंबर, २००८ 
२) शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक रापोसे-१४०९/प्र.क्र-२६/पोल-१, दिनांक १८ एप्रिल, २००९ 


शासन निर्णयः- शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक रापोसे-१४०९/प्र.क्र.२६/पोल-१, दिनांक १८ एप्रिल, २००९ 
अन्वये, पोलीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्‍त या संवर्गात निर्माण करण्यात आलेल्या २८ अधिसंख्य 
पदावर महाराष्ट्र लोकसेबा आयोगाने राज्य सेवा (मुख्य) परीक्षा-२००४ च्या अंतिम निकालाच्या आधारे शिफारस 
केलेल्या खाली दर्शविलेल्या २८ उमेदवारांची परिविक्षाधीन पोलीस उपअधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्‍त 
म्हणून परिच्छेद क्र.३ मध्ये नमूद केलेल्या अटी ब शतीनुसार स्थानापन्न नियुक्‍ती करण्यात येत आहे :- 

117 उमेदवाराचे नाव. |. आयोगाने नियुक्तीसाठी शिफारस केलेला प्रवर्ग _ | 


श्री. प्रकाश संपतराव गायकवाड खुला ी 
श्रीमतीपुणिमाप्रकाशचोगुले | ___ खुला | 
श्री.सचिन बाबासाहेबगुंजाळ | ७ "खुला Set 
ज्र. प्रशांतविजयकुमारवाघुंडे | Pinas: Seen’ 

श्री. प्रशांत लालासाहेबकदम  _ T es sa | 
: संजयकुमार सुरगोंडा पाटील | ee SS en 
isan | on eet en oe | 
ae seawe | | खुला ~~ | 
श्री. मिलिद लालासाहेब मोहिते | eT ति] आ॒मा | 
श्री. तिरुपती लिंबराज काकडे a का “खुला 212. ee ही 


श्री. श्रौनिवास मुरलीधर TST eM 
श्रीमती माधुरी रघुनाथ केदार ri Teen aah ten La Pot, 0 50 


प्री विनायकसहदेवढाकणे | ass र 
ज्रमतीप्रज्ञातानाजीजेडगे ssi - | 
फ्ला विवेकगोपाळरावपाटीली ||... | इमाव | 
aL विवेक ded dae a oO sa. is 
श्री. विशाल विजयसिंह गायकवाड न ee eae 

'श्रो. सुहास प्रकाश बावचे Re ee OA Rae ee 
'आमती स्वप्ना चंद्रकांत खामकर is see तक सुला 0.20. 
aaa wen Aaa ASE टि हि न खुला | 


| श्री. प्रदीप मनोहरचव्हाणा 7 "क्ला a  भ.ज.-ब 


(309:]२ RGR :. १7१ (७४ 


: २२ «| sh. अमरसिह चंद्रकांत जाधव so अ.जा. 

: २३ | श्रीमतीज्योतीलक्ष्मक्षिसागग | | _ इ.मा.ब. | | 
/ २४ श्री. fasta मनोहर खरात क oe कण नी ee “० | 
Qu | teal मीना हिरालाल मकवाणा | ee eee 
28 श्रीमती कविता चंद्रशेखर नेरकर. | इमाव. | 
| “Ro श्री. मितेश नारायण घटे en __ __ विमाप्र, | 
. २८ श्रीयोगेशअशोकचव्हाणा [1 __ ____ अल्ज 

2. महाराष्ट्र लोकसेबा आयोगाने. शिफारस केलेल्या ३० उमेदवारांपैकी अ.ज. प्रवर्गातून 


नियुक्तीसाठी शिफारस केलेल्या श्रीमती योगीता सुभाष ठाकूर यांनी अनुसूचित जमाती या प्रबगांचे जाती वैधता 
प्रमाणपत्र सादर केलेले नाही. शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, क्रमांक एसटीसी-१००९/प्र.क्र.१४/ 
का-१०, दिनांक १६ ऑगस्ट, २००० अनुसार अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांना नियुक्तीच्या वेळेस जाती वैधता 
प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. तसेच जाती दाव्याबाबत वैधता प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतरच नियुक्‍ती 
देण्यात याबी अशी तरतूद असल्याने * श्रीमती ठाकूर यांचे जाती वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानंतर त्यांना 
प्रशिक्षणासाठी पाठविण्याच्या अनुषंगाने स्वतंत्रपणे निर्णय धेण्यात येईल. तसेच अन्य उमेदवार श्रीमती वेशाली 
परदेशी यांनी त्यांना अपघात झाल्याने या वर्षी त्या प्रशिक्षण घेऊ शकत नसल्याचे कळविले आहे. त्यामुळे त्यांचे 
प्रकरणीही स्वतंत्रपणे निणय घेण्यात येईल. सदर २ उमेदवार वगळता, उर्वरीत २८ उमेदबार हे परिविक्षाधीन 


पोलीस उपअधीक्षक/सहायक पोलीस आयुक्‍त पदावर नियुक्तीसाठी अभियोग्य असल्याचे आढळून आले आहे. 


३. वरील उमेदवारांची नियुक्‍ती खालील नमूद अटी व शतींच्या अधिन राहून करण्यात येत आहे :- 

१) उमेदवारांचा परिविक्षाधीन कालावधी ते नियुक्तीच्या पदाबर रुजू झालेल्या तारखेपासून दोन वर्ष ब 
तीन महिन्यांचा असेल. नियुक्‍तीबर रुजू होण्याची तारीख त्यांना नंतर कळविण्यात येईल. 

२) उमेदवारांना महाराष्ट्र पोलीस अकादमो, नाशिक येथे एक वर्ष प्रशिक्षणासाठी रहावे लागेल. तदूनंतर 
सैनिक प्रशिक्षणासाठी एका मिलिटरी रेजिमेंटल सेंटरमध्ये ब प्रात्यक्षिक प्रशिक्षण घेण्यासाठी एका जिल्हयात 
त्यांना एकूण एक वर्ष, तीन महिने रहावे लागेल. 

३) उमेदवारांना नियुक्‍त केलेल्या दिनांकापासून दोन बर्ष ब तीन महिन्याच्या आत कायदा, भाषा, 
कवायत ब घोडदौड इ. विहित केलेल्या चाचण्या आणि वेळोबेळी विहित करण्यात येणाऱ्या इतर चाचण्या उत्तीर्ण 


व्हावे लागेल. 


८:१-.णार.रार(२575 O8Page 3 015 र 
४) उमेदवारांना परिविक्षा कालावधीमध्ये रु.८०००-२७५-१३,५००/- या वेतनश्रेणीत दरमहा रु.८०००/- 


इतके वेतन मिळेल. परिविक्षा कालावधीतील एक वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर पहिली वार्षिक वेतनवाढ देण्यात येईल. व 
त्यानंतरची वेतनवाढ परिविक्षा कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केल्याबर शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन 
बिभाग, क्रमांक एसआरव्ही-१३७०/डी, दिनांक १२.४.१९७२ नुसार देण्यात येईल. त्यांना नियमाप्रमाणे महागाई 
भत्ता ब इतर भत्ते अनुज्ञेय राहतील. 

८) उमेदवारांना नियुक्तीवर रुजू होण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या प्रवासासाठी प्रबासभत्ता मिळणार नाही. 

६) उमेदवारांनी दोन वर्ष a तीन महिन्याचा परिविक्षाकालाबधी किंवा त्यानंतर बाढविलेला 
परिविक्षाकालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केल्यानंतर त्यांची पोलीस उपअधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्‍त 
या संयुक्‍त संवर्गात नेमणूक केली जाईल. 

७) उमेदवार जर दोन वर्ष व तीन महिन्यांचा परिबिक्षा कालाबधीच्या आत किंबा वाढविलेल्या परिविक्षा 
कालावधीमध्ये कामाचा अपेक्षित दर्जा प्राप्त करु शकले नाहीत आणि / किंबा विहित विभागीय परिक्षा / चाचण्या 
उत्तीर्ण झाले नाहीत किंबा गैर वर्तणूकीबद्दल दोषी आढळले किंबा पोलीस सेवेस अभियोग्य नसतील तर त्यांची 
सेवा समाप्त करण्यात येईल. 

८) उमेदवारांना नियमाप्रमाणे विहित मराठी ब हिंदी भाषा परिक्षा उत्तीर्ण व्हावे लागेल. 

) उमेदवारांना वर नमूद केलेल्या अटी ब शती व्यतिरिक्‍त महाराष्ट्र शासनाच्या अधिपत्याखालील 
राज्यसेवा अधिकाऱ्यांना जे सेवाविषयक नियम सामान्यत: लागू आहेत ते त्यांनाही लागू होतील. 
४. सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा 
संगणक संकेतांक २००९०४२०१८४३३१००१ हा आहे. । 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याच्या आदेशानुसार व नावाने. 


£१/४/- 


( र. म. जाधव ) 

कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 
प्रात, | 
« महासंचालक a पोलीस मर्हानरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
प्रतिलिपी, 
« अपर पोलीस महासंचालक, प्रशिक्षण ब खास पथके, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
« संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक. 
«» महालेखापाल-१ (लेखा ब अनुज्ञेयता/ लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र, मुंबई. 
© महालेखापाल-२ (लेखा ब अनुज्ञेयता/ लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र, नागपूर. 


१. रश. रे शर ATS G8 ी 


अधिदान ब लेखा अधिकार, मुंबई. 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी , मुंबई. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक. 

सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन-८, मंत्रालय, मुंबई. 
वित्त विभाग, व्यय-७, मंत्रालय, मुंबई. 


१ »/निवडनस्ती-पोल-१अ. 


२) 


३) 


४) 


&) 


&) 


७) 


८) 
९) 
१०) 


११) 


१२) 


१) श्री. प्रकाश संपतराब गायकवाड, ८, दत्तात्रय अपार्टमेंट, सर्वज्ञा संकूल पेठ, फाटा पंचबटी, नाशिक- 
४२२००३. 


श्रीमती पुर्णिमा प्रकाश चोगुले, ६३-ए, चंद्रप्रकाश, भोईले, मु.पो.गारगोटी, ता.भुदरगड, जि.कोल्हापूर 
-४१६२०९ 


श्री. सचिन बाबासाहेब गुंजाळ, सुविधा हौसिंग कॉम्प्लेक्स, महात्मा फुलेनगर, _मु.पो.संगमनेर, 
जि.अहमदनगर -४२२६० 


श्री. प्रकाश विजयकुमार args, भगत निवास, श्री हॉस्पिटल जवळ, कुंभार Aa, qatar. श्रीगोंदा, 
जिल्हा अहमदनगर - ४१३७०१ 


श्री. प्रशांत लालासाहेब कदम, गोधन, संभाजी चौक,कसबा, जेन मंदिरजवळ, मु.पो.ता. इंदापूर, जि.पुणे 
- ४१२३१०६. 


श्री. संजयकुमार सुरगोंडा पाटील, अभय बंगलो, मेन रोड, मु.पो.एरंडोली, ता.मिरज, 
जि.सांगली-४१६४१० 


श्री. रोहिदास ज्ञानेश्वर पवार, ए-३१०, पी.जी.आय. बॉईज हॉस्टेल, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहूरी. 
जिल्हा अहमदनगर - ४१३७२२ 


श्री. दत्ताराम उध्दव राठोड, धरंदले कॉलनी, रहाटा, ता. रहाटा, जिल्हा अहमदनगर - ४२३१०७. 
श्री. मिलिंद लालासाहेब मोहिते, मु.पो. सोहोली, ता.कडेगांब, जिल्हा सांगली - ४१५३०५. 
श्री. तिरुपती लिंबराज काकडे, मु.पो. रुईभर, ता. जि. उस्मानाबाद. ४१३५०१. 


श्री. श्रीनिवास मुरलीधर घाडगे, ज्युनि. असिस्टंट, बायो कंट्रोल प्रोजेक्ट, अँग्री अन्टोमोलॉजो सेक्शन, 
अंग्रीकल्चर कॉलेज, शिवाजी नगर, जिल्हा पुणे - ४११००५. 


श्रीमती माधुरी रघुनाथ केदार, मु.पो. खाठेरगांब, ता. निफाड, जिल्हा नाशिक - ४२२३०३ 


:- 200७२. RAGRCR 575.08Pave 5 of ३ 5 


१३) 


१४) 
१५) 
१६) 


१७) 


१८) 


१९) 


२०) 


२९) 


२२) 


२३) 
२४) 


२५) 


२६) 
२७) 


२८) 


श्री. बिनायक सहदेव ढाकणे, न्यू, पी.जी.हॉस्टेल, रुम नं.बी-३७, मराठवाडा अँग्रीकल्चर युनिव्हर्सिटी 
जिल्हा परभणी - ४३१४०२ 


श्रीमती प्रज्ञा तानाजी जेडगे, मु.पो. कामेरी, ता.वाळवा, जिल्हा सांगली - ४९५४०३. 
श्री. विवेक गोपाळराब पाटील, प्लॉट न॑.३ ए, डॉक्टर कॉलनी, बुरुडगांब रोड, अहमदनगर-४१४००१. 
श्री. विवेक मारुती पानसरे, आदिती मु.पो.घुलेवाडी, ता.संगमनेर, जिल्हा अहमदनगर - ४२२६०८ 


श्री. बिशाल विजयसिंह गायकवाड, फ्लॅट न॑.५, कल्याणी अपार्टमेंट, गणेशनगर, काठे गल्ली, पी.ओ. 
द्वारका कॉर्नर, जिल्हा नाशिक - ४२२०११. 


श्री. सुहास प्रकाश बाबचे, आळंदी रोड, शास्त्री चौक, संत ज्ञानेश्वर प्रार्थामक स्कूलजवळ, भोसरी, 
जिल्हा पुणे-४११०३९. 


श्रीमती स्वप्ना चंद्रकांत खामकर, द्वारा, खोमवशी बिल्डींग नं.७, इंदिरा हाईट्स, पौड फाटा, एरंडवणे, 
जिल्हा पुणे - ४११०३८. 


श्रीमती रश्मी जयंत नांदेडकर, वराड, डांगे नगर, मलकापूर रोड, नंदूरा, जिल्हा बुलढाणा-४ ४३४०४. 


श्री. प्रदीप मनोहर चव्हाण, फ्लॅट नं.६, दुसरा माळा, दुसरी बिल्डींग, ऑफिसर्स क्वॉटर॑, आग्रीपाडा 
पोलीस स्टेशन समोर, आग्रीपाडा, मुंबई - ४०००११. 


श्री. अमर्रासिह चंद्रकांत जाधव, एस.नं.१६३/१११४, गीतानंद, बालाजी हौसिंग सोसायटी, यशवंत नगर, 
बाई, जिल्हा सातारा - ४१२८०३. 


श्रीमती ज्योती लक्ष्मण क्षिरसागर, मु.पो. बठार Sth, बडगांव, ता. हातकणंगले, जि.कोल्हापूर-४१६११२ 
श्री. विजय मनोहर खरात, बी -१६६/५, शासकोय वसाहत, बांद्रे (Fa), मुंबई - ४०००५१. 


श्रीमती मीना हिरालाल मखवाणा, ८, साईपुजा रो होसेस, शिव समर्थ नगर, किशोर सुयंबंशो मार्ग, 
आर.टी.ओ. ऑफिस जवळ, पेठ रोड, जिल्हा नाशिक - ४२२००३. 


श्रीमती कविता चंद्रशेखर नेरकर, ओम दत्ताई निवास, प्रभात नगर, म्हसरुळ, जि. नोशिक-४२२००४. 


श्री. मितेश नारायण घट्टे, आसावरी, शनिमंदिर समोर, तहसिल कचेरी रोड, उरुण इस्लामपूर, 
जि.सांगली- ४१५४०९. 
श्री. योगेश अशोक चव्हाण, बीरा पार्क अपार्टमेंट, फ्लॅट नं.३, आनंदनगर, गंगापूर रोड, 
जि.नाशिक-४२२०१३. 


